महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१३२३/प्र.क्र.०३/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ जानेवारी, २०२३. 
संदर्भ:-शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का-१४, 
दिं.२३.१२.२०४२: 


आदेडा 


श्री.समाधान खटकाळे, अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये उप 


सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना वित्त विभागात करण्यात आली 


होती. 


२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.समाधान खटकाळे, अवर सचिव, नगर 


विकास विभाग यांची पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत अंशत: TES करुन, श्री.समाधान खटकाळे, 


अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांना उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची सिडको, 


महामंडळामध्ये समकक्ष पदावर खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून तीन वर्ष कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
(अ) श्री.समाधान खटकाळे, उप सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला 


ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 


अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर Paras आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 


शासन आदेश क्रमांकः असप्र-१३२३/प्र.क्र.०३/चौदा 


पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोकत्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन 


महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


३. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ Helles नियम ४० (परिशिष्ट-२) 


मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, नगर विकास 


विभागाने ठरवाव्यात. 


४. श्री.समाधान खटकाळे, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी 


नगर विकास विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११७१११७३९७३०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT क 
SHRIDHAR SHELAR ८ cas 
(प्र. श्री. होलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्र.स., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
६. सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७ श्री.समाधान खटकाळे, उप सचिव, नगर विकास विभाग (विभागामार्फत) 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


